सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-३, 

“५४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१८/(प्र.क्र.१३३/१८)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५,मार्च २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१८/(प्र.क्र.१३३/२०१८)/१७स दि.१५.३.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधिन दि.१५.३.२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये “मागणी क्रमांक व्ही-२” ऐवजी “मागणी 
क्रमांक व्ही-३” असे वाचावे. 
२. याव्यतिरिक्त संदर्भाधिन दि.१५.३.२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये कोणताही बदल नाही. 
3: सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४२३१६५४१४१००२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA BABAN nc an ne 


ce, post \de=400032, street=>MANTRALAYA,MUMBAI, 


seriall r=c3b 1d38b4d3239fcdf3fdfd468a90a501b4cca758083258832d 
0 9, -CO OPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPT, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, SEEMA BABAN JADHAV 
Date: 2019.04.23 16:59:36 +05'30 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. संचालक,(पणन) पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. उप सचिव(२४स)/अवर सचिव (२४स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. कार्यासन अधिकारी (१६स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


